राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत तलाठी प्रशिक्षण 
कार्यक्रमांच्या खर्चासाठी निधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन ज्ञापन क्र.संकिर्ण -२०२३/प्र.क्र.२१७/ई-१० 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- १२ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा:- (१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दि.२३/०९/२०११ 
(२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.तप्रशि-२०१२/प्र.क्र.२४२-आ/ई-१०, दि.२४/०३/२०१४ 
(3) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टीआरएन-२०१४/४४०/प्र.क्र.६६/१४/१२-अ, 
दि.०१/११/२०१४ 
(४ विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांचे पत्र क्र.आकाअ/म. शा.६/कावि-३४२/२०२३,दि.०२१/११/२०२३ 
(4) मराठवाडा महसुल प्रशिक्षण प्रबोधिनी, छत्रपती संभाजीनगर यांचे पत्र .क्र.२०२३/ममप्रंप्र/ळेखा/कावि 
दि.२१/११/२०२३ 
(६) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं.-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३ 


प्रास्ताविक:- 


शासनाने राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत तलाठी पदावर प्रथम नियुक्‍ती देण्यापूर्वी नवनियुक्त तलाठी 
कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्याचे पायाभूत प्रशिक्षण देण्याबाबत संदर्भाधिन संदर्भ क्र.(२) येथील दि.२४/०३/२०१४ 
अन्वये निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांनी अमरावती विभागातील 
नवनियुक्‍त तलाठी (गट-क) संवर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना माहे ऑक्टोबर-२०२१ ते दि. २९ ऑगस्ट-२०२३ या 
कालावधीत सहा बॅचेसमध्ये एकूण-२६७ प्रशिक्षणार्थीना देण्यात आलेल्या प्रशिक्षण शुल्काचा 
रु.४,८०,६०,०००/- इतका खर्च आला असून त्यापैकी रु.५८,२७,०००/- इतका निधी दि. २७.०४.२०२३ 
रोजीच्या ज्ञापनान्वये वितरीत करण्यात आला असून, उर्वरित रु.४,२२,३३,०००/- एवढा निधी उपलब्ध 


करुन देण्याची विनंती केलेली आहे. 


त्याचप्रमाणे विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांनी मराठवाडा महसुल प्रशिक्षण प्रबोधिनी, 
छत्रपती संभाजीनगर या संस्थेकडून तलाठी प्रशिक्षणासाठी बॅच क्र.१८-२१ वर झालेल्या खर्चाची प्रतिपुर्ती 
करण्यासाठी रु.१,५३,२१,८००/-(रुपये एक कोटी त्रेपन्न लक्ष एकवीस हजार आठशे फक्त) एवढी रक्‍कम 


उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केलेली आहे. तसेच सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षामध्ये बॅच क्र.२२-२४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.२१७/ई-१० 


करीता एकुण रु.२,२५,०९,०००/- इतक्या निधीची मागणी केलेली आहे. असे एकूण रु.३,७८,३०,८००/- 
इतका निधी प्रशिक्षण केंद्रास उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केलेली आहे. 


त्यानुषंगाने आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ करीताचा (२०५२ ५२०५) या लेखाशिर्षरअंतर्गत मंजूर निधीपैकी 
शिल्लक असलेल्या निधीतून राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत देण्यात आलेल्या प्रशिक्षण शुल्काचा निधी उपलब्ध 
करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन ज्ञापन- 
राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत महसूल विभागातीळ तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या 


प्रशिक्षणाकरीता विभागीय आयुक्‍त, अमरावती व विभागीय आयुक्‍त, छत्रपती संभाजीनगर यांना खालील तक्त्यात नमूद 
केल्याप्रमाणे निधी वितरीत करण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


विभाग मागणीची रक्‍कम | मंजूर केलेला निधी  । वितरीत करावयाचा निधी 


विभागीय आयुक्‍त, अमरावती । रु.४,२२,३३,०००/- | रु.१,०८,८८,०००/- रु.१,०८,८८,०००/- 
(डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ 
प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण 
प्रबोधिनी, अमरावती) 
विभागीय आयुक्त, छत्रपती रु.३,७८,३०,८००/- | रु.१,००,००,०००/- रु.१,००,००,०००/- 
संभाजीनगर 

(मराठवाडा महसूल प्रशिक्षण 
प्रबोधिनी, छत्रपती संभाजीनगर) 
एकूण रु.८,००,६३,८००/- रु.२,०८,८८,०००/- रु.२,०८,८८,०००/- 


२. सदरचा मंजूर करण्यात आलेला निधीचा खर्च विभागीय आयुक्‍त, अमरावती व छत्रपती संभाजीनगर यांनी मुख्य 
लेखाशीर्ष मागणी क्र.सी-४, २०५२ सचिवालयीन सर्वसाधारण सेवा, (००) (०१) शासकीय कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण (२०५२ 
५२०५) २०-इतर प्रज्ञासकीय खर्च या उद्दीष्टांतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीताच्या अर्थसंकल्पिय मंजूर 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची संबंधित कोषागारातून काढलेली रक्‍कम, महालेखापाल कार्यालयातील 
लेख्यात त्याच शिर्षाखाली नोंदली गेली आहे किंवा नाही याची खात्री संबंधितांनी करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करावे. 


४. संस्थेने वितरित करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे विनियोग प्रमाणपत्र महालेखापाल, लेखापरीक्षा 
महाराष्ट्र 9/2 7 शासनास तातडीने सादर करावे. 


प. सदर are निर्णय, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, f&.92/0¥/2023 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.२१७/ई-१० 


६. 


सदर झासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२१२१९२३२४४५१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 
१ 


GM SL 0०८ “० AY 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


८ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेज्ञानुसार व नावाने, 
S A N J AY RAG H U N AT H oe OF MAHARASHTRA, REVENUE AND FOREST 


5.4.20=c8a7d6860ff227fd9e69a02e9ca5dfb2ccb25eda92d749629970f349F 
‘6ed260, postalCod 


B A N KA R erialNumber=C5917E56B0DAS16AB259D846D5 16CB0584DCESE9A2E73CO 
A35FA47BAB64E88AA, SANJAY RAGHUNATH BANKAR 


Date: 2024.02.12 19:32:43 +05'30' 


(संजय बनकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र २, नागपूर 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

विभागीय आयुक्‍त, अमरावती /छत्रपती संभाजीनगर 

सह सचिव, वित्त विभाग (अर्थ-३), मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, (ब-१ / ब-२/ ई-१अ) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (कार्यासन ई-१०) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


